अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु 
शकलेल्या, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील 
अधिकारी /कर्मचा-यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ११२०/प्र.क्र.१२२/२०२० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १७ जानेवारी, २०२२ 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८/१६-ब 
दि.२१.१२.२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब 
दि.३०.६.२०२० 


३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.५९/ अ.ज./ अधिसंख्य पदे/ २०२०/ पाच 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० व दि.१२ नोव्हेंबर, २०२० चे पत्र. 

४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब 
दि.२८.१०.२०२१ 

५) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.५९/ अ.ज./ अधिसंख्य पदे/ २०२०/ एक 
दिनांक २१ ऑक्टोबर, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल 
क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम 
बहिरा व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ६ जुले, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयातील १. मध्ये अनुसुचित 
जमातीच्या (अ) ते (इ) प्रकरणी अनूसूचित जमातीच्या कर्मचा-यांवी संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन 
त्यांच्या सेवा दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय 
विभागांना व खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना देण्यात आल्या 
आहेत. संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार ही पदे अधिसंख्य ठरविण्याबाबत अधिकार 
प्रशासकीय विभागाला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. ३ येथील 
पत्राद्वारे त्यांच्या कार्यालयातील, श्री.वि.गो. शिरसाठ, कक्ष अधिकारी २.श्री. wor. बटराखाये, 
सहायक कक्ष अधिकारी यांची जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे एकूण २ अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबातचा प्रस्ताव या विभागास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन १ व २ येथील 
शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील १ अधिकारी व १ कर्मचारी मिळून २ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ११२०/प्र.क्र.१२२/२०२० 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकारी तसेच कर्मचारी 
यांच्या सेवा दि. २१ ऑक्टोबर, २०२१ ते दिनांक २० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत अधिसंख्य ठरविण्यात येत 


आहेत. 
अ. | अधिकारी शासन । सेवानिवृत्तीचा | yo नियुक्ती | सध्या अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैध / 
क्र. | कर्मचारी यांचे । सेवेतील | दिनांक झालेले पद कार्यरत | अन्य मागास प्रवर्गाचे जात 
नाव नियुक्‍ती असलेले | प्रमाणपत्र सादर केले किंवा 
चा पद कसे? असल्यास कोणत्या 
दिनांक मागास प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केले 
“| २ 3 za षु ६ शिक्के गा 
१ । श्री. वि.गो. | ९.१.२० | २८.०२.२०३८ | विक्रीकर निरीक्षक | कक्ष अ.ज. समिती नाठिक यांनी 
शिरसाठ अधिकारी | सन ५ मध्ये अ.ज. 
शिरसा ०९ oh. राठी) अधिकारी | सन २००५ मध्ये अ.ज 
oe प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र वैध 
२००९ शासन | (१७.८.२० 
वतो जर ठरवले. तथापि अ.ज. 
सेवेत विक्रीकर | 94) 
त वहाते प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
निरी पदावर ० यांनी 
कार्यरत होते परंतु नंदूरबार यांनी दि.३.६.२०१९ 
आगरा ता रोजी श्री. शिरसाठ यांचे 
आयोगाच्या 
तागा यात अ.ज. प्रवर्गाचे जातप्रमाणपत्र 
कार्यालयात 
दिनांक अवैध ठरवले व नाशिक 
दिनांक 
az कती अ.ज. प्रमाणपत्र पडताळणी 
दज आ 5 समितीने निर्गमित केलेले 
न अज प्रमाणपत्र रद्द केले. 
नंदूरबार अ.ज. प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीने 
दिलेल्या निर्णया विरुध्द मा. 
उच्च्‌ न्यायालय मुंबई येथे 
३७९०/२०१९ येथे श्री. 
शिरसाठ यांनी रिट याचिका 
दाखल केली आहे. 
२ श्री.प्र.फा. १०.८.१ | ३१.१०.२०३० | लिपिक- सहायक ।अ.ज. चे प्रमाणपत्र अवैध 
बटराखाये ९९३ टंकलेखक कक्ष विमाप्र जात वैधता प्रमाणपत्र 
अधिकारी । सादर केले आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१,२,५ येथील शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन उपरोक्त 


तक्त्यातील १ अधिकारी व १ कर्मचारी यांना दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२० ते दि २० ऑक्टोबर, २०२१ 


पर्यंत म्हणजेच ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी २ अधिसंख्य ठरवलेल्या पदांवर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ११२०/प्र.क्र.१२२/२०२० 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अधिकारी/कर्मचारी दि. २१ ऑक्टोबर, २०२१ ते २० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत 
किंवा सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा 
शासनाने गठीत केलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होवून त्यावर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नियुक्‍त करण्यास मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


४. या आदेशान्वये निर्माण केलेल्या २ अधिसंख्य पदावर उपरोक्‍त १ अधिकारी व १ कर्मचारी असे 
यांना नियुक्‍ती देण्याबाबतचे तसेच अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना परिच्छेद २ प्रमाणे मुदतवाढ 
देण्याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. १ व ५ येथील शासन निर्णयानुसार 
तात्काळ आदेड्ा निर्गमित करावेत व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


दघ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०११७१७०४४८२३०७ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
PANDURANG WAGH © 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
८. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापन) संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
९. उपसचिव, कार्यासन-१६ब सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१४-अ/१४-ब), मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती कार्यासन ०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


